मॉरीशस येथे राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून 
बहुउद्देशीय संकुल उभारण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०४/ प्र.क्र.२५२/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०१ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


श्री.देवेंद्र फडणवीस, मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वाखाळी ०४ सदस्यीय 
शिष्टमंडळाच्या मॉरीशस भेटी दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून मॉरीशस येथे पर्यटन 
माहिती केंद्र, बैठक हॉल, कॉन्फरन्स हॉल इ. असणारे बहुउद्देशिय संकुल उभारण्यासाठी रू.८.०० कोटी 
इतका निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मा.मुख्यमंत्री आणि मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात 
आले आहे. 


२. मॉरीशस येथून भारतास भेट देणाऱ्या पर्यटकांना राज्यातील पर्यटन स्थळांची प्रसिध्दी व माहिती व्हावी 
तसेच राज्यातील पर्यटन स्थळी उपलब्ध असणाऱ्या आर्थिक गुंतवणूकीच्या संधीची माहिती तेथील 
गुंतवणुकदारांना व्हावी यासाठी मॉरीडास येथे कायमस्वरुपी पर्यटन माहिती केंद्र, बैठक हॉल, कॉन्फरन्स हॉल 
इ. यांचा समावेश असणारे बहुउद्देशिय संकुल उभारण्यासाठी “एक विशेष बाब" म्हणून निधी उपलब्ध करुन 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून मॉरीशस येथे बहुउद्देशिय संकुल उभारण्याकरीता रू.८.०० 
कोटी इतका निधी “एक विशेष बाब' म्हणून राज्याच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने करावयाच्या 
प्रसिध्दीकरीताच्या लेखाशिर्ष “मागणी क्र. झेडडी-४ (०२) (०४) प्रसिध्दी (कार्यक्रम) ३४५२ १९३१, ५०-इतर 
खर्च” या लेखाशिर्षांतून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रकल्पाची अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करण्यासाठी मा.मंत्री (पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव व पदनाम पद 
छि . | मा.मंत्री (पर्यटन) अध्यक्ष 
२. Hon. Louis Steven (0088989000, Deputy Prime Minister, सदस्य 
Minister of Housing and Land Use Planning and Minister of 
Tourism 
३. | भारताचे मॉरीडासमधील राजदूत सदस्य 
. _। ARR भारतातील राजदूत सदस्य 
५. | मॉरीडास पर्यटन विभागाचे संचालक सदस्य 
६. | संचालक, पर्यटन संचालनालय सदस्य सचिव 


श्री.असंत गोविद, ७5<, अध्यक्ष, मारीठास मराठी मंडळी फेडरेशन सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०४/ प्र.क्र.२५२/पर्यटन 


३. अंमलबजावणी यंत्रणा, प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता कालावधी, इतर अटी व Ie इ. नमूद करुन निधी 


प्रति, 


वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
छठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या htto://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०१११३८५५५१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f2ca7 eecbf1d69ba49909a95bb5 1f6144c31e6511072bd 
3c3e0545414f2af5e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G | RJ U SO N D F serialNumber=E04F8247FBE91B9ABDD8D54046F658559E3B3D7 
49A417EEB1DA2AB279A9BE388, cn=MADAN GIRJU SONDE 
Date: 2023.12.01 17:45:57 +05'30' 
(मदन सोंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


3333 


पृष्ठ २ पैकी २ 


